Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 








वर्ष ६, अंक ५१ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ [पृष्ठे २२, किंमत : रुपये १०.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी 








अनुक्रमणिका 
पा च पृष्ठे 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १-३ 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती 
व चार-क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
नियम व आदेश. जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती  १-२२ निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. आलेले आदेश व अधिसूचना. 











शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 
नाही. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५०. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 
क्रमांक प्रभूसं-अका-कावी-५३७-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या कलम ११ 
च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र. ३८३-२०, दिनांक २९ जुलै २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- 
दोनमध्ये अधिक तपशीलवार केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 














अ.-एक-१ (१६७४). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 











आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) (अ.व.प्र.), लाभक्षेत्र क्र. २, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 








अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०१८-२०१९, गांव खेल खुशाल कु-हा, तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती 








अ.क्र. सर्व्हे नंबर/गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ २०/४ 0 30 

र २०/४अ ० ३५ 

३ २०/१ ० ४० 

४ २०/२ ० ६० 

षु २०/२अ ० ४६ 

६ २०/२ब ० ८० 

७9 9/3 ० १० 

एकूणक्षेत्र .. ३ ०१ 

अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-- बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या कामाकरीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन — बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ :- बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, 





पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धानामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास 
फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक-यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. 








अनुसूची-तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 





विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती.... - निरंक - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ३ 





अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


पुनर्वसाहतीची 


सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधित होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


अमरावती : शैलेश नवाल, 


दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२०. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५१. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. टी.एल.सी. १०७६-६३९२३-म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१ वा) याच्या कलम ४(१), च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी, शैलेश नवाल (भा .प्र.से.), जिल्हाधिकारी, अमरावती जिल्ह्याची जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे त्या 
अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, मी उक्त मसुदा दिनांक १० जानेवारी, २०२१ नंतर 
विचारात घेईन. 























उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्‍त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात 


घेईन. 
अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक राजस्व-कक्ष-२६-अका-कावि-५९१-२०२०.-- 


शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.टीएलसी १०७६-६३९२३-म-६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१ वा) यांच्या कलम ४, पोट-कलम (१) च्या परंतुकाअन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत त्यांचा वापर करून मी, शैलेश नवाल, (भा .प्र.से.), जिल्हाधिकारी, अमरावती जिल्हा, दिनांक १० जानेवारी, 
२०२१ पासून अमरावती जिल्ह्याच्या शिरजगाव कसबाच्या हद्दीमध्ये असलेल्या भागातील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व 
अमरावती जिल्ह्याच्या चांदूर बाजार तालुक्‍यातील “मांगीया ” या नावाने ओळखण्यात येणा-या महसुली गावात रूपांतर करीत आहे. 




















अनुसूची 
(भूमापन क्रमांक) 
मौजा शिरजगांव कसबा, सर्व्हे नं. २०७८, २११६. 


जमिनीचा fay प्रयोजनासाठी 


नोट :--शिरजगांव कसबा येथील गुरे चराई, दहन/दफन भूमी, खळे किंवा मळई करिता निहीत असलेल्या जमिनीचा त्याच प्रयोजनासाठी वापर 
करण्याचे हक्क मांगीया येथील रहिवाशांना राहतील. 


अमरावती : शैलेश नवाल, 


दिनांक ११ डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





भाग १(अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ७५२. 
BY COLLECTOR 


The following Draft of a Notification which |, Shailesh Nawal (IAS), Collector of Amravati District 
propose to issue in exercise of the powers of the State Government under the proviso to sub-section( 7) of 
Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated to me by Govern- 
ment Notification, Revenue and Forests Department No. TLC-1076-63923-M-6, datedd 1%' July 1976 is 
hereby published as required by sub-section (4) for the information of all persons likely to be affected 
thereby and notice is hereby given that said draft will be taken into consideration by me after the 
10" January, 2021. 


Any objection or suggestion which may be received by me from any person with respect of the said 
before the aforesaid date will be considered by me. 


DRAFT NOTIFICATION 
No. WS-Rev-Desk-AK-590-2020.— 


In exercise of the powers of the State Government under the proviso to sub-section (7) of the 
Section 4 the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966) dlegated to me by Government 
Notification, Revenue and Forest Department, No. TLC-1076-63923-M-6, Dated 1° July 1976, |, Shailesh 
Nawal (I.A.S.), Collector, Amravati hereby with effect from 10" January, 2021 constitute the “Mangiya’in the 
Chandur Bazar taluka, Amravati district to be a village called as the “Mangiya”having the limits specified in 
Schedule given below.— 


SCHEDULE 
(Survey Number) 
Mauja-Shirajgaon Kasba, Taluka-District Amravati, Survey Number 2078, 2116. 


Note :—Residents of “Mangiya’” shall have right over the assigned lands for grazing land, Cremation Ground, 
Threshing Floor etc. of Shirajgaon Kasba for the said purpose. 


SHAILESH NAWAL, 
Amravati : Collector, 
Dated the 11 December 2020 Amravati. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ७५३. 
कार्यकारी अभियंता, यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.- 
अधिसूचना-३ 


क्रमांक ३५७०-अधिसूचना-३-रेशा-१-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने असे निश्‍चित केले की, महाराष्ट्र राज्य सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या कलम 
१३ मधील पोट-कलम ५, ६, ७ नुसार आणि नियम ३ (जोडपत्र १) नुसार पाणी वापर संस्थांना, प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राच्या क्षेत्रफळाचे निश्‍चित 
प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्थेनिहाय करून देण्यासाठी मी, गणेश लष्कर राठोड, कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम विभाग, यवतमाळ, 
याद्वारे घोषित करतो की, हटवांजरी लघु प्रकल्पाच्या प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्थाना पाणी वापरण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येत आहे. त्याअर्थी, 
असे सूचित करतो की, प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्थाना अद्ययावत नकाशे, लाभधारकांची यादी व लाभक्षेत्र दर्शक नकाशा, हे ग्रामपंचायत, तहसील 
कार्यालय, पाटबंधारे शाखा, पाटबंधारे उपविभाग व विभागीय कार्यालयात सूचना फलकांवर पहाणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 














महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ष्‌ 








त्याअर्थी, मी, गणेश लष्कर राठोड, कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम विभाग, यवतमाळ याद्वारे घोषित करतो की, कोणतीही सक्षम 
यंत्रणा, पाणी वापर संस्थेस किंवा असे लाभक्षेत्र धारण करणा-या पाणी वापर संस्थेस पाणीपुरवठा करणार नाही अणि केवळ प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर 
संस्थेमार्फतच पाणीपुरवठा केला जाईल. प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्थांची सर्व बंधने सर्व लाभधारकांवर व लाभक्षेत्रधारण करणा-या व्यक्तींवर व 
संस्थेवर बंधनकारक राहील. 








कोणत्याही लाभधारकास, पाणी वापर संस्थेस या अधिसूचनेसंबंधी किंवा त्याच्या भागासंबंधी हरकत असल्यास ही अधिसूचना राजपत्रात घोषित 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधीतांनी अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ यांचेकडे लेखी निवेदन द्यावे. 








अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव- हटवांजरी ल. पा. प्रकल्प, ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ 











अस्तित्वातील/प्रस्तावित पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता-हटवांजरी ल. पा. प्रकल्पाचा डावा मुख्य कालवा व त्यावरील बंद नलिका वितरण 
प्रणाली वरील प्रस्तावित पाणी वापर संस्था. 





वितरीका/लघुपाट/ ऑफटेक सा. क्र. मौजानिहाय सर्वे नं./ गट नं,/क्षेत्र 
मुख्य कालवा 
सर्व्हे नं/गट नं. एकूण क्षेत्र एकूण क्षेत्र 
(G.C.A) (C.C.A) 
(9) (2) (3) (8) (4) 
हे. आर हे. आर 
मौजा हटवांजरी 

डीओ-१ सा. क्र. १९८ ९९ ० ८५ ० ८० 
१०० ० ९६ ० ९० 
१०१ १ ०६ १ ०० 
१०६ १ २३ १ १५ 
१०९ १ ८६ १ ८६ 
११० २ ७६ २ २० 
११२ पी ० ६० ० ६० 
११२/२अ 0 00 0 00 
992/24 0 00 0 00 
डीओ-२ सा. क्र. ५४० १११ पी ०८८ ० ८० 
१११ (पी) ४८८ ४ ४३ 
११२ (पी) ४ २० ४ २० 
११२/२अ 0 00 0 00 
992/237 0 00 0 00 
एसएम-१, ओएल-१ सा. क्र. ६२४ ११३ २ ७३ २ ५८ 
११४ २ ६३ २ ४८ 
११५ ३ ३० ३ १२ 
एसएम-१, ओएल-२ सा. क्र. ६२४ ११६ पी १ १० १ ०२ 
११७ पी १ २० १ ११ 
१६ १ ३५ १ २२ 
१७ १ ४२ १ ३२ 
१८ ३ २३ २ ९८ 
१९ पी ० ४२ ० ३८ 
डीओ-४ सा. क्र. ११७२ १९ पी १ १५ १ ०४ 
११५ पी ० २१ ० २० 
११६ पी ० ३७ ० ३४ 
११७ पी ० ३८ ० ३५ 


अ.-एक-२ (१६७४). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





अनुसूची--चालू 


(१) (२) (३) (४) (5) 
हे. आर हे. आर 
डीओ-५ सा. क्र. ११८४ १९ पी ० ६४ ० ६४ 
एल-१ सा. क्र. १२२२ २० पी १ ०५ ० ९५ 
२२पी ० ८४ ० ७८ 
एसएम-४, एसएल-३ सा. क्र. २४१७ २३पी ४ ३३ ३ ९८ 
२४पी ० ८७ ० ८० 
२२पी ० ४५ ० ४२ 
एकूणक्षेत्र ..'. ४६ ९५ ४३ ६५ 

मौजा बुरांडा 

डीओ-३ सा. क्र. ७२२ ३८ २ १३ २ १३ 
२३९ २ १३ २ १३ 
४० पी २ ३५ २ २८ 
४१ पी १ ०१ ० ९८ 
४२पी ० ७९ ० ७८ 
डीओ-४ सा. क्र. ११७२ ३५ २ ८१ २ ८१ 
३६ ० ८१ ० ८१ 
३७ २ ८३ २ ८३ 
39 ० ८० ० ८० 
४२पी ० ६९ ० ६८ 
३८ पी ० २० ० २० 
डीओ-५ सा. क्र. ११८४ १८ ३ ७२ ३ ६९ 
३३ १ ६४ १ ६४ 
३४ १ ६४ १ ६४ 
एल-१ सा. क्र. १२२२ १३ पी २ १० २०६ 
१४ पी २ ६३ २ ६० 
१5 १ २४ १ २३ 
१६ 9 24 १ २२३ 
१७ १ २५ १ २४ 
डीओ-६ सा. क्र. १२५५ १९ पी ५ ६५ ५ ६५ 
१९/२ ०७ ०0० ०७ ०0० 
१९/३ ०७ ०0० ०७ ०0० 
१९/४ 0 00 0 00 
98/4 ० ०० ० ०० 
३१ पी ० ५२ ० ५२ 
३२/१अपी २ ४२ २ ४२ 
३२/१ब ० ७६ ० ०० 


३२/२ ० ०० ० ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





(१) 


डीओ-७ 
डीओ-८ 
डीओ-९ 


एसएम-२-ओएल-३ 


एसएम-२-एसएल-१ 


एसएम-२-एसएल-२ 


एसएम-२-ओएल-४ 


एसएम-२-ओएल-५ 


एसएम-२-ओएल-३ 
एसएम-२-एसएल-१ 


एसएम-३-ओएल-६ 


सा. 
सा. 
सा. 


सा. 


सा. 


सा. 


सा. 


सा. 


सा. 
सा. 


सा. 


(२) 


क्र. १५१७ 
क्र. १७२७ 
क्र. १७७५ 


क्र. १७८६ 


क्र. १७८६ 


क्र. १७८६ 


क्र. १७८६ 


क्र. १७८६ 


क्र. १७८६ 
क्र. १७८६ 


क्र. २१०८ 


अनुसूची--चालू 


(३) (४) (५) 

हे. आर हे. आर 

१९ पी ८ ९८ ५ 
११ पी १० २४ १० २४ 
१३ पी १ १२ १ १० 
१०/२ १० ९४ १० ९२ 
4 UT ० ८४ ० ८४ 
६्पी ० ७१ ० ७१ 
८ ६ ०१ 4 92 
९्पी १ ५८ १ ५८ 
4 fT ० ८० ० ८० 
६पी ० ५० ० ५० 
७ २ ५० २ ५० 
४/२पी १ ८० १ ८० 
४्पी ७ २५ ७ ०८ 
२०७ पी १ ११ ० ९५ 
२६/१ पी ० ९७ ० ९० 
२७पी १ ९६ १ ९६ 
३ २ ०२ २ ०२ 
3 uy २ ६२ २५६ 
९/१ पी २ ३४ २ २८ 
९/२ ० ०० ० ०० 
शड 0 00 0 00 
९/४ ० ०० ० ०० 
२११ पी ४ ७२ ४ ४२ 
२१३ २ ०२ २ ०२ 
२०८ पी ० ७६ ० ७० 
४्पी ० ८० ० ७८ 
२१२ १ ६८ १ ६८ 
222 9 44 9 44 
२०७ पी ० २९ ० २५ 
एकूण क्षेत्र .. ११४ ४८ ११२ १९ 

मौजा खापरी 

२३पी ० ७६ ० ७६ 
२६पी ४ ७८ ४ ७८ 
२५पी ० २० ० २० 
२४ पी ० ८१ ० ८० 
२५पी २ १५ २ १२ 


१४ पी १ ८५ १ ८५ 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





अनुसूची--चालू 


(१) (२) (३) (४) (4) 

हे. आर हे. आर 

एसएम-३-ओएल-७ सा. क्र. २१०८ २३पी १ ८० १ ८० 
२४पी ३ ६३ ३ ५९ 

२५पी २ ०३ 2 00 

२६पी २ ८० २ ८० 

एसएम-३-ओएल-८ सा. क्र. २१०८ १९ ३ ८० ३ ८० 
२३ पी ६ २३ ६ २३ 

२६पी २ ४० २ ४० 

डीओ-१० सा. क्र. २११९ १२ २ ७३ २ ७३ 
१३/१, १३/२, १३/३ ४ ७५ ४ ७५ 

१४/२ पी ५ २३ ५ २३ 

एल-२ सा. क्र. २३१५ ११/२ पी ० ७६ ० ७६ 
१२ १ २१ १ २१ 

93 पी १ ०० १ ०० 

१४/१ २ ६७ २ ६७ 

एसएम-४-ओएल-९ सा. क्र. २४१७ ८ पी ० ९० ० ९० 
gt ० ९२ ० ९२ 

१० पी ४ ४१ ४ ४१ 

११/१ २ ८३ २८३ 

एसएम-४-एसएल-३ सा. क्र. २४१७ ६्पी २ ८१ २ ८० 
७पी ० ४० ० ४० 

८ पी ० ४७ ० ४७ 

९्पी ० ६१ ० ६१ 

१०/२ पी २ ४५ २ ४५ 

एसएम-४-एसएल-४ सा. क्र. २४१७ ३पी १ ३५ १ ३५ 
४्पी ६१ ६१ 

ष्ट ३ ६४ ३ ६४ 

एसएम-४-ओएल-१० सा. क्र. २४१७ ६/१,६/२,६/३ पी ९ ८४ ९८० 
९९ पी १ ३१ १ २८ 

७पी ० ९८ ० ९८ 

एसएम-४-ओएल-११ सा. क्र. २४१७ ६्पी ६ ४५ ६ ४२ 
७८ पी ० ७३ ० ६८ 

१०० पी १ पट १ दढ 

१०१ पी १ ६२ १ ६२ 

१०२ पी १ ८२ १ ८२ 

एल-३ सा. क्र. २४९९ १८ पी ० ९१ ० ८८ 
९ पी ० ३० ० ३० 

२० १ ७१ १ ७० 

२१ १ ७० १ ६७ 

२२ १ २१ १ १७ 

डीओ-११ सा. क्र. २५६५ १पी ० ३१ ० ३० 
२/१, २/२, २३ पी २ ५३ २ ५२ 

१५ २ २५ २ २४ 


१६ १ ४१ १ ३९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





अनुसूची--चालू 














(१) (२) (३) (४) (4) 
हे. आर हे. आर 
१७ पी १ ०९ १ ०८ 
१८ पी १ ९२ १ ८६ 
१४ २ १० २ १० 
डीओ-१२ सा. क्र. २५७१ ३पी ८ ७९ ८ ७७ 
४्पी २ २४ २ २४ 
र्पी ० ५५ ० ५५ 
१०६ ० १८ ० १८ 
डीओ-१३ सा. क्र. ३०७२ ७५/१, ७५/२ पी १ ८३ १ ८० 
७८ पी ० ६२ ० प८ 
१०२ पी १ ४५ १ ४५ 
१०३ ३ २७ 3 २७ 
१०४ १ ६९ १ ६६ 
१०५ ३ १४ ३ १० 
१०६ पी ० ३२ ० ३२ 
डीओ-१४ सा. क्र. ३४२३ ७३ पी १० ०७ १० ०७ 
डीओ-१५ सा. क्र. ३५३५ ७१ पी ० ३८ ० ३५ 
७२ पी १ ५६ १ ४८ 
७३पी ४ ९८ ४ ९८ 
७६ रे २८ 3 28 
७७ पी ०0० ४२ 0० ४० 
एकूण शेतीलायक क्षेत्र . . १६४ २६ १६४ १६ 
एकूण पाणी वापर संस्थेचे शेतीलायक क्षेत्र . . ३२५ ६९ ३२० ०० 








गावनिहाय गोषवारा 


अ. क्र. मौजा जी.सी.ए. सी. सी. ए. 

(१) (२) (३) (४) 

हे. आर हे. आर 

हटवांजरी ४६ ९५ ४३ ६५ 

२ बुरांडा ११४ ४८ ११२ १९ 

खापरी १६४ २६ १६४ १६ 

पाणी वापर संस्थेचे क्षेत्र . . ३२५ ६९ ३२० ०० 

यवतमाळ : ग.ल. राठोड, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२०. कार्यकारी अभियंता , 
यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम विभाग, 


यवतमाळ. 
अ.-एक-३ (१६७४). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





भाग १(अ.वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ७५४. 
BY EXECUTIVE ENGINEER 
Mmisr Act, 2005. 
Notification-lll 


No. 3570-Noti-3-DB-1-2020.— 


Whereas, it has been decided to delineate Area of Operation of Water User Association (WUA's) on hydraulic basis 
and as per Administrative covenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. 1, Ganesh Lashkar 
Rathod, Executive Engineer, Yevatmal Project Construction Division, Yavatmal hereby, delineate Areas of operation of 
following WUA’s and occupiers of said WUA’s and direct that the certified copy of the updated map and the list of land 
holders and/or ocupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned Gram Panchayat, 
Tahsil Offices, Irrigation Section, Sub-Division and Division and at other prominent public places. 


Therefore, |, Ganesh Lashkar Rathod, Executive Engineer, Yavatmal Irrigation Project Construction Division, Yavatmal 
also hereby declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder on occupier of 
such land and that system of supply of water through Water User’s Association shall be binding on all the holders and 
occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Any person affected by this notification or part thereof may, within thirty days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazettee, file an appeal before Superintending Engineer, Yavatmal Irrigation Project Circle, 
Yavatmal. 


SCHEDULE 
Name of Irrigated Project : Hatwanjari M. |. Project, Tq. Maregaon, Distt. Yavatmal 


Name and Address of Proposed/Existing Water User’s Association : Proposed Water User’s Association on 
Pipe Line Distribution Network System of Hatwanjari M.I. Project, 





Distributory/ Offtake R.D. Village Survey No./Gut No. wise Areas 
Branch Canal/Main 
Canal 
Survey No. Gut No. AreaC.C.A. Area G.C.A. 
(1) (2) (3) 4 (5) 
H.A. H. A. 
Hatwanjari 

DO-1 RD-198 99 085 080 
100 096 090 
101 106 100 
106 123 115 
109 186 186 
110 276 220 
112P 060 060 
112/2A 000 000 
112/2B 000 000 

DO-2 RD 540 111P 088 080 
111 (2) 488 443 
112(P) 420 420 
112/2A 000 000 


112/2A 000 000 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ११ 





SCHEDULE—Conta. 
(1) (2) (3) (4) (5) 


H.A H.A 
SM-1, OL-1 RD-624 113 273 258 
114 263 248 
115 330 312 
SM-1-OL-2, RD 624 116P 110 102 
117P 120 111 
16 135 122 
17 142 132 
18 323 298 
1917 042 038 
DO-4 RD 1172 19P 115 104 
115P 021 020 
116P 037 034 
117P 038 035 
DO-5 RD 1184 19P 064 064 
L-1 RD 1222 20P 105 095 
22P 084 078 
SM-4-SL-3 RD 2417 23P 433 398 
24P 087 080 
22P 045 042 
Total area .. 46 95 43 65 

Buranda 

DO-3 RD- 722 38 213 213 
39 213 213 
40P 235 228 
41P 101 098 
427 079 078 
DO-4 RD- 1172 35 281 281 
36 081 081 
37 283 283 
31 080 080 
42P 069 068 
38 P 020 020 
DO-5 RD 1184 18 372 369 
33 164 164 
34 164 164 
L-1 RD 1222 13P 210 206 


14 P 263 260 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





SCHEDULE—Conta. 
(1) (2) (3) (4) (5) 


H.A H.A 

15 124 123 

16 125 123 

17 125 124 

DO-6 RD-1255 19P 565 565 
19/2 000 000 

19/3 000 000 

19/4 000 000 

19/5 000 000 

31 P 052 052 

32/1A P 242 242 

32/1B 076 000 

32/2 000 000 

DO-7 RD- 1517 19 P 598 598 
DO-8 RD-1727 11P 1024 1024 
DO-9 RD-1775 13P 112 110 
SM-2-OL-3 RD- 1786 10/2 1094 1092 
5 P 084 084 

6P 071 071 

8 601 572 

9 P 158 158 

SM-2-SL-1 RD 1786 5 P 080 080 
6 P 050 050 

7 250 250 

4/2 P 180 180 

SM-2-SL-2 RD 1786 4 P 725 708 
207 P 111 095 

26/1 P 097 090 

27 P 196 196 

SM-2-OL-4 RD 1786 3 202 202 
4 P 262 256 

9/1 P 234 228 

9/2 000 000 

9/3 000 000 

9/4 000 000 

SM-2-OL-5 RD 1786 211P 472 442 
213 202 202 

208 P 076 070 

4 P 080 078 

212 168 168 

222P 155 155 

207P 029 025 


Total Area .. 11448 11219 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ १३ 





SCHEDULE—Conta. 
(1) (2) (3) (4) (5) 


H.A. H.A. 
Mauza Khapri 

SM-2-OL-3 RD 1786 23 P 076 076 
SM-2-SL-1 RD 1786 26P 478 478 
25 P 020 020 
SM-3- OL-6 RD 2108 24P 081 0 80 
25 P 215 212 
14P 185 185 
SM-3-OL-7 RD 2108 23 P 180 180 
24P 363 359 
25P 203 200 
26P 280 280 
SM-3-OL-8 RD 2108 19 3 80 3 80 
23P 623 623 
26 P 240 240 
DO-10 RD 2119 12 273 273 
13/1, 13/2, 13/3 475 475 
14/2P 523 523 
OL-2 RD 2315 11/2P 076 076 
12 121 121 
13P 100 100 
14/1 267 267 
SM-4-OL-9 RD 2417 8P 090 090 
9P 092 092 
10P 441 444 
11/1 283 283 
SM-4-SL-3 RD- 2417 6P 281 280 
7P 040 040 
8P 047 047 
9P 061 061 
10/2 P 245 245 
SM-4-SL-4 RD 2417 3P 135 135 
4P 610 610 
5 3 64 3 64 
SM-4-OL-10 RD 2417 6/1,6/2,6/3 P 9 84 9 80 
99 P 131 128 
7P 098 098 
SM-4-OL-11 RD 2417 6P 645 6 42 
78 P 073 068 
100 P 158 155 
101P 162 162 
102P 182 182 
L-3 RD 2499 18P 091 0 88 
19P 030 030 
20 171 170 
21 170 167 
22 121 117 


अ.-एक-४ (१६७४). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





SCHEDULE—Conta. 
(1) (2) (3) (4) (5) 


H.A H.A 
DO-11 RD 2565 1P 031 030 
2/1, 2/2, 2/3 P 253 252 
15 225 224 
16 141 139 
17P 109 108 
18P 192 186 
14 210 210 
DO-12 RD 2571 3P 879 877 
4P 224 224 
2P 055 055 
106 018 018 
DO-13 RD 3072 75/1, 75/2 P 183 180 
78 P 062 058 
102 P 145 145 
103 327 327 
104 169 166 
105 314 310 
106P 032 032 
DO-14 RD 3423 73 P 1007 1007 
DO15 RD 3535 71P 038 035 
72P 156 148 
73 P 498 498 
76 328 324 
77P 042 040 
Total Area. . 164 26 16416 
TotalAreaofWUA .. 325 69 320 00 
VILLAGEWISE ABSTRACT 
Sr. No. Name of Village G.C.A. C.C.A. 
(1) (2) (3) (4) 
H.A 
1 Hatwanjari 46 95 4365 
2 Buranda 11448 11219 
3 Khapari 164 26 16416 
Total Area of WUA.. 325 69 320 00 
G.L. RATHOD, 
Yavatmal : Executive Engineer, 
Dated the 3° December 2020. Yavatmal Project Construction Division, 


Yavatmal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२० /अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ १५ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५५. 
जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


संदर्भ : पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे पत्र क्र.जिविशा-का.व.सु.- 
प्रतिबंधक-२०२०-३००३, दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२०.-- 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) लागु करणे 
बाबत. 
आदेश 

क्रमांक कक्ष-८-अ.का. (गृह)-कावि-६४०-२०२०.--- 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक ०९ ऑगस्ट २०२० रोजी ऑगस्ट 
क्रांती दिन, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० व १२ ऑगस्ट २०२० रोजी 
गोकुळाष्टमी व दहीहंडी, दिनांक १५ ऑगस्ट २०२० रोजी स्वातंत्र्य 
दिन, दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० व १९ ऑगस्ट २०२० रोजी पोळा व 
पोळाकर, दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० रोजी मोहरम प्रारंभ व दिनांक २२ 
ऑगस्ट २०२० रोजी श्री. गणेश स्थापना असे विविध सण-उत्सव साजरे 
करण्यात येणार आहे. 








वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असुन वरील उत्सवाचे 
काळात जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया 
उमटण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात दिनांक 
०९ ऑगस्ट २०२० रोजी क्रांती दिनापासून मराठा आरक्षण संबंधाने 
मराठा क्रांती मोर्चा व मराठा आरक्षण समर्थक विविध संघटना व पक्षांकडुन 
विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजनाची शक्‍यता नाकारता 
येत नाही. १५ ऑगस्ट २०२० स्वातंत्र्य दिनाचे पार्श्वभुमीवर शेतकरी 
कर्जमाफी, पीक कर्ज मंजुरी, दूध दरवाढ, वाढती महागाई, गारपीटग्रस्तांना 
नुकसान भरपाई ईत्यादी मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच 
शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे, आत्मदहन, 
रास्ता रोको ईत्यादी प्रकारचे आंदोलनामध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता 
आहे. याकरीता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ 
नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी या करीता दिनांक ०८ 
ऑगस्ट २०२० रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०२० 
रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ 
(१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास पोलीस अधीक्षक, 
वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे. 


त्याअर्थी, मी, हृषीकेश मोडक (भा .प्र.से.) जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून दिनांक ०८ऑगस्ट २०२० रोजीचे ००.०१ वा. 
पासून ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०२० रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) (३) अन्वये आदेश प्रतिबंधात्मक 
आदेश पारित करीत आहे. सदर आदेश लागु केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे. 



































१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, लाठ्या 
किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 


२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास. 





३. दगड किंवा क्षेपनास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 





किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे, किंवा तयार 
करणे. 

४. व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/आकृत्या यांचे 
बिभत्स प्रदर्शन करणे. 





५. वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथुन पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करणे, सोंग आणने, पत्ते खेळणे 
आणि तशी चिन्हे, चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस/वस्तू तयार 
करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार/प्रचार करणे. 

















सदर आदेश अंत्ययात्रा, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी यांना लागु 
राहणार नाहीत. उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपुर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ०८ 
ऑगस्ट २०२० रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०२० 
रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत कार्यान्वित राहतील. 


प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावुन तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील 
कार्यालय, पोलीस स्टेशन, नगर परिषद कार्यालयाच्या सुचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावुन लागु करण्यात येईल. पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करून आदेश लागु करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधीकृत 
करण्यास येत आहे. तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणुका कराव्यात. 








दिनांक ७ ऑगस्ट २०२०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र.७५६. 


वाचा : पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. जिविशा/प्रतिबंधक 
१४४(१)-२०२०-३११४, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२०.--- 
फौजदारी प्रक्रियासंहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) प्रमाणे 
आदेश 

क्रमांक कक्ष-८-अ.का. (गृह)-कावि-६८६-२०२०.--- 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २२ ऑगस्ट २०२० रोजी 
श्री. गणेशची स्थापना होणार आहे. स्थापना झालेल्या श्री चे विसर्जन 
शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२० ते ०३ सप्टेंबर 
२०२० पर्यंत करण्यात येणार आहे. तसेच संपुर्ण गणेश उत्सव काळात 
गणेश मंडळातर्फे विविध धार्मिक व सांस्कृतीक कार्यक्रम आणि इतर 
कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात आयोजीत करण्यात येतात. श्री स्थापना व 
विसर्जन तसेच संपुर्ण उत्सव काळामध्ये आयोजीत विविध कार्यक्रमाचे 
वेळी गणेश मंडळातर्फे डॉल्बी/डि.जे. साऊंड सिस्टीमचा वापर होण्याची 
शक्‍यता नाकारता येत नाही. सदरच्या साऊंड सिस्टीम ह्या व्यक्तींचे 














१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२० /अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 








आरोग्य आणि स्वास्थास अत्यंत घातक ठरू शकतात. मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे दाखल जनहित याचीका क्र.१७३/२०१० मध्ये मा. न्यायालयाने 
वेळोवेळी आदेश देऊन, ध्वनी प्रदुषण (नियमन व नियंत्रण) अधिनियम, 
२००० तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियमन १९८६ मधील तरतुदी नुसार 
ध्वनी प्रदूषण नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी आदेश पारित केलेले 
आहेत. सदर आदेशाचे पालन करतेवेळी पोलीस प्रशासन व गणेश 
मंडळाचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्या मध्ये संघर्ष होऊन तणावाची 
परिस्थिती निर्माण होते व प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्‍न 
निर्माण होतो असे निर्देशनास आले आहे. तरी गणेशोत्सव २०२० मधील 
गणेश स्थापना आणि विसर्जन तसेच संपुर्ण उत्सव काळात आयोजीत 
विविध धार्मिक, सांस्कृतीक व इतर कार्यक्रमांचे वेळी डॉल्बी सिस्टीम/ 
डिजे साऊंड सिस्टीम चा वापर होऊ नये याकरीता दिनांक २२ ऑगस्ट 
२०२० ते दिनांक ०३ सप्टेंबर या कालावधीत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१९७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये संपुर्ण वाशिम जिल्हा क्षेत्रासाठी 
प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे आवश्यक असल्याबाबत पोलीस अधीक्षक, 
वाशिम यांनी संदर्भियपत्रान्वये माझे निदर्शनास आणुन दिलेले आहे. 


त्याअर्थी, मी, हृषीकेश मोडक (भा प्र.से.) जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील कलम १४४ (१) अन्वये, मला 
प्राप्त अधिकारास अनुसरुन असा आदेश देतो की, श्री गणेश उत्सव 
संपुर्ण काळात दिनांक २२ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक ०३ सप्टेंबर २०२० 
रोजी या कालावधीत गणेश विसर्जन संपेपर्यंत वाशिम जिल्ह्यामध्ये कोणताही 























वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असुन वरील उत्सवाचे 
काळात जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया 
उमटण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात दिनांक 
०९ ऑगस्ट २०२० रोजी क्रांती दिनापासून मराठा आरक्षण संबंधाने 
मराठा क्रांती मोर्चा व मराठा आरक्षण समर्थक विविध संघटना व पक्षांकडुन 
विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजनाची शक्‍यता नाकारता 
येत नाही. तसेच शेतकरी कर्जमाफी, पीक कर्ज मंजुरी, दूध दरवाढ, 
वाढती महागाई, गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई ईत्यादी मागण्या संदर्भात 
विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने मोर्चे, 
धरणे, आमरण उपोषणे, आत्मदहन, रास्ता रोको ईत्यादी प्रकारचे 
आंदोलनामध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. करीता जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम 
राहावी या करीता दिनांक २३ ऑगस्ट २०२० रोजीचे ००.०१ वा. पासून 
ते दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२० रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश 
निर्गमित होण्यास पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र या कार्यालयास 
प्राप्त झाले आहे. 


त्याअर्थी, मी, हृषीकेश मोडक (भा प्र.से.) जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून दिनांक २३ ऑगस्ट २०२० रोजीचे ००.०१ वा. 






































डॉल्बी मालक/धारक/गणेश मंडळाचे पदाधिकारी यांनी त्यांचे कब्जातील 
डॉल्बी सिस्टीम/डीजे साऊंड सिस्टीम वापरात/उपभोगात आणू नये 
तसेच सदर डॉल्बी सिस्टीम/डीजे साऊंड सिस्टीम मशिन व यंत्रासामुग्री 
स्वतःचे कब्जात सिलबंद स्थितीत ठेवावी. सदर आदेश दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक ०३ सप्टेंबर २०२० रोजी पर्यंत लागू 
राहील. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणा-या व्यक्ती/मंडळाचे पदाधिकारी 
यांचे विरुद्ध पोलीस विभागाकडून फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. 











सदरचे आदेश आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५७. 
संदर्भ : पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे पत्र क्र.जिविशा-का.व.सु.- 
प्रतिबंधक-२०२०-३१४८, दिनांक १८ ऑगस्ट २०२०.-- 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) लागु 
करणेबाबत. 
आदेश 

क्रमांक कक्ष-८-अ.का. (गृह)-कावि-६९२-२०२०.--- 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० रोजी मोहरम 
उत्सवास प्रारंभ व दिनांक २२ ऑगस्ट २०२० रोजी श्री. गणेश स्थापना 
होणार असुन दिनांक ३० ऑगस्ट रोजी मुस्लीम बांधवांचा मोहरम (ताजिया) 
व दिनांक ०१ सप्टेंबर ते दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२० पावेतो मोहरम व 
श्री गणेश विसर्जन मिरवणुका शहरी व ग्रामीण भागात निघण्याची शक्‍यता 
नाकारता येत नाही. 








पासून ते दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२० रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) (३) अन्वये आदेश प्रतिबंधात्मक 
आदेश पारित करीत आहे. सदर आदेश लागु केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे. 


१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, लाठ्या 
किंवा लाठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तु जवळ बाळगणे. 


२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास. 





३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरण 
किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे, किंवा तयार 
करणे. 








४. व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/आकृत्या यांचे 
बिभत्स प्रदर्शन करणे. 





५. वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथुन पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करणे, सोंग आणने, पत्ते खेळणे 
आणि तशी चिन्हे, चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस/वस्तु तयार 
करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार/प्रचार करणे. 














सदर आदेश अंत्ययात्रा, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी यांना लागु 
राहणार नाहीत. उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपुर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२० /अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ १७ 





२३ ऑगस्ट २०२० रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ०६ सप्टेंबर 
२०२० रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत कार्यान्वित राहतील. 








प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावुन तसेच डम वाजवुन तसेच तहसील 
कार्यालय, पोलीस स्टेशन, नगर परिषद कार्यालयाच्या सुचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावुन लागु करण्यात येईल. पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करून आदेश लागु करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधीकृत 
करण्यास येत आहे. तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणुका कराव्यात. 


दिनांक १९ ऑगस्ट २०२०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५८. 
संदर्भ : पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे पत्र क्र.जिविशा-का.व.सु.- 
प्रतिबंधक-२०२०-३३५८, दिनांक ०३ सप्टेंबर २०२० .-- 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) लागु 
करणे बाबत. 
आदेश 
क्रमांक कक्ष-८-अ.का. (गृह)-कावि-७२२-२०२०.--- 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात कोरोना संसर्गजन्य विषाणुचा प्रादुर्भाव 
रोखण्यासाठी दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० रोजी पावेतो लॉकडाऊनचा 
कालावधी वाढविण्यात आला आहे तसेच वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या 


संवेदनशील असुन उत्सवाचे काळात जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या 
जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 








सद्यस्थितीत जिल्ह्यात दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२० रोजी पासून 
शिवसेनेच्या वतीने समृद्धी महामार्गामध्ये मराठी माणसांना काम देणे 
करीता ठिय्या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मागण्या 
मान्य न झाल्यास रस्तारोको आंदोलन, समृद्धी महामार्गाचे काम बंद 
पाडणे सारख्या तीव्र आंदोलनाचा ईशारा दिला आहे. तसेच मराठा क्रांती 
मोर्चा व मराठा आरक्षण समर्थक विविध संघटना व पक्षांकडुन विविध 
प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजनाची शक्‍यता नाकारता येत 
नाही. तसेच शेतकरी कर्जमाफी, पीक कर्ज मंजुरी, दूध दरवाढ, वाढती 
महागाई, गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई ईत्यादी मागण्या संदर्भात 
विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने मोर्चे, 
धरणे, आमरण उपोषणे, आत्मदहन, रास्ता रोको ईत्यादी प्रकारचे 
आंदोलनामध्ये विधानमंडळाचे आगामी पावसाळी अधिवेशनाचे अनुषंगाने 
वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. याकरीता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्‍न निर्माण होऊ नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम रहावी या 
करीता दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२० रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक 
२१ सप्टेंबर २०२० रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम, 
१९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित 
होण्यास पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे संदर्भिय पत्रा या कार्यालयास 
प्राप्त झाले आहे. 


त्याअर्थी, मी, हृषीकेश मोडक (भा .प्र.से.) जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम 



































अ.-एक-५ (१६७४). 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२० रोजीचे ००.०१ वा. 
पासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) (३) अन्वये आदेश प्रतिबंधात्मक 
आदेश पारित करीत आहे. सदर आदेश लागु केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे.-- 


१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, लाठ्या 
किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 








२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहुन नेण्यास. 





३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरण 
किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे, किंवा तयार 
करणे. 





४. व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/आकृत्या यांचे 
बिभत्स प्रदर्शन करणे. 





५. वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथुन पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करणे, सोंग आणने, पत्ते खेळणे 
आणि तशी चिन्हे, चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस/वस्तु तयार 
करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार/प्रचार करणे. 

















सदर आदेश अंत्ययात्रा, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी यांना लागु 
राहणार नाहीत. उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपुर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
०७ सप्टेंबर २०२० रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०२० रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत कार्यान्वित राहतील. 








प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावुन तसेच ड्रम वाजवुन तसेच तहसील 
कार्यालय, पोलीस स्टेशन, नगर परिषद कार्यालयाच्या सुचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावुन लागु करण्यात येईल. पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करून आदेश लागु करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधीकृत 
करण्यात येत आहे. तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणुका कराव्यात. 


हृषीकेश मोडक, 
जिल्हादंडधिकारी, वाशिम, 


वाशिम : 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५९. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


संदर्भ : पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), अमरावती यांचे पत्र क्र.जिविशा- 
३३८६-२०२०, दिनांक ३० जुलै २०२०.-- 


क्रमांक कलि-एमएजी-डे-२७-कावि-४३३-२०२०.--- 
उपरोक्त विषयान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ जून 


9¢ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२० /अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 








२०२० पासून कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशासह 
राज्यामध्ये प्रभावी उपाययोजना करण्याकरिता रात्री २१.०० वा. ते 
सकाळी ०७.०० वा. पावेतो कलम १४४ लागू करण्यात आली आहे. 
तसेच दिनांक ०१-०६-२०२० पासून कंन्टेंनमेंन्ट झोन वगळता इतर 
ठिकाणी जनजीवन सर्वसामान्य करण्यात येत आहे. 





तसेच लॉकडाऊन दरम्यान आलेल्या अडचणी करीता विविध स्थानिक 
शेतकरी संघटना व इतर संघटना आपल्या मागण्यांकरीता अचानक 
आंदोलने करू शकतात. जिल्ह्यात ठिक-ठिकाणी काँग्रेस पक्षातर्फे पेट्रोल- 
डिझेल दरवाढीविरोधात केंद्र सरकार विरुध्द आंदोलने/उपोषणे करण्यात 
येत आहेत. बोगस बि-बियाणे/पावसाच्या लहरीपणामुळे झालेल्या नुकसान 
भरपाई करीता विविध पक्षांतर्फ आंदोलने केली जात आहेत. त्याचप्रमाणे 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२० रोजी रक्षाबंधन सण मोठ्या उत्सवात साजरा 
केला जातो. तसेच दिनांक ५ ऑगस्ट रोजी अयोध्या येथे राम मंदिर 
भूमिपुजन सोहळा होणार असून त्याबाबत हिंदू संघटना उत्सव करू 
शकतात. दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० रोजी स्वातंत्र्य दिन म्हणून सर्वत्र 
साजरा केला जातो. त्यादिवशी काही संघटना, शेतकरी व इतर आपल्या 
मागण्या संदर्भात आमरण उपोषण, आत्मदहन करण्याची शक्‍यता नाकारता 
येत नाही. दिनांक १६ ऑगस्ट २०२० रोजी पारशी नुतनवर्ष सुरू होणार 
असुन पारशी लोक उत्सव मनवितात. 





























सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडुन क्षुल्लक कारणावरुन 
वाद निर्माण करून तसेच स्थानिक नागरीकांकडुन व राजकीय पक्ष 
संघटनाकडुन वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्या करीता 
आंदोलने करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता 
नाकारता येत नाही. 


तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) 
प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक ०२ ऑगस्ट २०२० चे ००.०१ वा. 
पासून ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०२० चे २४.०० वा. पर्यंत लागु करण्यात 
येत आहे. 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत राहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याचे दृष्टीने 
मी, डॉ. नितिन व्यवहारे, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी मला प्रदान असलेल्या 
अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसुचना व आदेशान्वये खालील प्रकारास 
बंदी घालीत आहे.-- 


अधिसुचना मु.पो. कायदा, १९५१ चे कलम ३७(१) 


१. शस्त्र तसेच तलवार, भाला, चाकू, लाठी व इतर वस्तुमूळे जीवीत 
हानी होवू शकते असे शस्त्र. 
































२. विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे. 





३. दगड, विटा, इ. क्षेपणास्त्राचा वापर करणे (गोळा करणे). 





४. माणसाच्या/जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास, पुतळ्याचे प्रदर्शन 
करण्यास. 


घेऊन बंदी घालीत आहे. 


मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम (१) अन्वये जारी केलेल्या मुं. 
पो.का.च्या कलम ३७ (२) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दिनांक ०२ 
ऑगस्ट २०२० चे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०२० चे 
२४.०० वा. पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून 
ग्रामीण भागात लागु राहील. 


उपरोक्त कलम ३७ (१) अन्वये जारी केलेल्या अधिसुचनाचे 
उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल. तसेच कलम ३७ (१) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 
उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशीर कारवाई करीता मुंबई 
पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम (३) अन्वये करण्यात येईल. उपरोक्त 
आदेश कामावरील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, लग्न, नाटक, 
तमाशे, धार्मिक शासकीय कार्यक्रम, आठवडी बाजार यांना लागू होणार 
नाही. अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका/कोणत्याही रस्ता/ 
ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका-यांची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे. 


माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ जुलै २०२० रोजी जारी 
केले. 


दिनांक ३० जुलै २०२०. 











भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७६०. 


संदर्भ : पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), अमरावती यांचे पत्र क्र.जिविशा- 
३६१८-२०२०, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२०.-- 


आदेश 
क्रमांक कलि-एमएजी-डे-२७-कावि-४६३-२०२०.--- 





उपरोक्त विषयान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ जून 
२०२० पासून कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशासह 
राज्यामध्ये प्रभावी उपाययोजना करण्याकरिता रात्री २१.०० वा. ते 
सकाळी ०७.०० वा. पावेतो कलम १४४ लागू करण्यात आली आहे. 
तसेच दिनांक १ जून २०२० पासून कंन्टेंनमेंन्ट झोन वगळता इतर 
ठिकाणी जनजीवन सर्वसामान्य करण्यात येत आहे. 








तसेच लॉकडाऊन दरम्यान आलेल्या अडचणी करीता विविध स्थानिक 
शेतकरी संघटना व इतर संघटना आपल्या मागण्यांकरीता अचानक 
आंदोलने करु शकतात. जिल्ह्यात ठिक-ठिकाणी कॉंग्रेस पक्षातर्फे पेट्रोल- 
डिझेल दरवाढीविरोधात केंद्र सरकार विरुध्द आंदोलने/उपोषणे करण्यात 
येत आहेत. वाढीव वीज बिल विरोधात भारतीय जनता युवा मोर्चा तर्फे 
आंदोलने केली जात आहेत. बोगस बि-बियाणे/पावसाच्या लहरीपणामुळे 
झालेल्या नुकसान भरपाई करीता विविध पक्षांतर्फे आंदोलने केली जात 
आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी पोळा सण व 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०२० रोजी कर मोठ्या साजरा केली जाते. तसेच 











५. जाहीररित्या ओरडणे, गाणे, संगीत वाजविणे, बिभस्त चाळे करणे, 
अंगविक्षेप करणे. चित्र विचीत्र कृती करणे, बदनामीकारक बोलणे, 
छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे. 

अधिसुचना मु.पो. कायदा, १९५१ चे कलम ३७(३) 


कोणत्याही मानवी मेळाव्यास, मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजीत 
करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी, धोका होण्याची शक्‍यता लक्षात 











दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० रोजी हरतालीका उत्सव असुन दिनांक २२ 
ऑगस्ट २०२० रोजी श्री गणेश चतुर्थी निमित्तीने गणेश स्थापना उत्सव 
मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. दिनांक २३ ऑगस्ट २०२० रोजी 
त्र्षीपंचमी साजरी करण्यात येते. त्याचप्रमाणे ३० ऑगस्ट २०२० रोजी 
मोहरम (ताजिया) उत्सव सुध्दा मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो 
व मिरवणुका सुध्दा काढण्यात येतात. 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२० /अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ १९ 











सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरुन 
वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरीकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटनाकडून वेळीवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्या करीता 
आंदोलने करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता 
नाकरता येत नाही. 








तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची अबाधीत 
राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती जिल्ह्यामध्ये 
ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधक 
आदेश दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० चे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०२० चे २४.०० वा. पर्यंत लागु करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत राहावी या दृष्टीने मी, डॉ. नितिन व्यवहारे, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी 
मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसुचना व आदेशान्वये 
खालील प्रकारास बंदी घालीत आहे. 

अधिसुचना मु.पो. कायदा, १९५१ चे कलम ३७(१) 

१ शस्त्र तसेच तलवार, भाला, चाकू, लाठी व इतर वस्तुमुळे जीवीत 

हानी होवू शकते असे शस्त्र. 





२ विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे. 





३ दगड, विटा, इ. क्षेपणास्त्राचा वापर करणे (गोळा करणे). 





४ माणसाच्या/जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास, पुतळ्याचे प्रदर्शन 
करण्यास. 

५ जाहीररित्या ओरडणे, गाणे संगीत वाजविणे, बिभीस्त चाळे करणे, 
अंगविक्षेप करणे. चित्र विचीत्र कृती करणे, बदनामीकारक बोलणे, 
छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे. 


अधिसुचना मु.पो. कायदा, १९५१ चे कलम ३७(३) 


कोणत्याही मानवी मेळाव्यास, मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजीत 
करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी, धोका होण्याची शक्‍यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे. 


मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम (१) अन्वये जारी केलेला मुं. 
पो.का.च्या कलम ३७ (२) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दिनांक 
१७ ऑगस्ट २०२० चे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० 
चे २४.०० वा. पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र 
वगळून ग्रामीण भागात लागू राहील. 











उपरोक्त कलम ३७ (१) अन्वये जारी केलेल्या अधिसुचनाचे 
उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल. तसेच कलम ३७ (१) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 
उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशीर कारवाई करीता मुंबई 
पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम (३) अन्वये करण्यात येईल. उपरोक्त 
आदेश कामावरील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, लग्न, नाटक, 
तमाशे, धार्मिक शासकीय कार्यक्रम, आठवडी बाजार यांना लागू होणार 
नाही. अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका/कोणत्याही रस्ता/ 
ओळी मधून काढण्याकरीता कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका-यांची 
लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 














माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी 
जारी केले. 


दिनांक १७ ऑगस्ट २०२०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७६१. 


संदर्भ : पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), अमरावती यांचे पत्र क्र.जिविशा- 
३७००-२०२०, दिनांक २७ ऑगस्ट २०२०.-- 
आदेश 
क्रमांक कलि-एमएजी-डे-२७-कावि-४९७-२०२०.--- 
उपरोक्त विषयान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ जून 
२०२० पासून कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशासह 
राज्यामध्ये प्रभावी उपाययोजना करण्याकरिता रात्री २१.०० वा. ते 
सकाळी ०७.०० वा. पावेतो कलम १४४ लागू करण्यात आली आहे. 
तसेच दिनांक १ जून २०२० पासून कंन्टेंनमेंन्ट झोन वगळता इतर 
ठिकाणी जनजीवन सर्वसामान्य करण्यात येत आहे. 











तसेच लॉकडाऊन दरम्यान आलेल्या अडचणी करीता विविध स्थानिक 
शेतकरी संघटना व इतर संघटना आपल्या मागण्यांकरीता अचानक 
आंदोलने करु शकतात. वाढीव वीज बिल विरोधात भारतीय जनता युवा 
मोर्चा तर्फे आंदोलने केली जात आहेत. बोगस बि-बियाणे/पावसाच्या 
लहरीपणामुळे झालेल्या नुकसान भरपाई करीता विविध पक्षांत्फ आंदोलने 
केली जात आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक १ सप्टेंबर २०२० रोजी पासून 
अनंत चतुर्दशी निमीत्तीने मिरवणुका काढुन गणपती विसर्जन करण्यात 
येणार आहे. 

















सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडुन क्षुल्लक कारणावरुन 
वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरीकांकडुन व राजकीय पक्ष 
संघटनाकडून वेळी वेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्या करीता 
आंदोलने करुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता 
नाकरता येत नाही. 


तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची अबाधीत 
राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती जिल्ह्यामध्ये 
ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधक 
आदेश दिनांक १ सप्टेंबर २०२० चे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १५ 
सप्टेंबर २०२० चे २४.०० वा. पर्यंत लागू करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत राहावी या दृष्टीने मी, डॉ. नितिन व्यवहारे, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी 
मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसुचना व आदेशान्वये 
खालील प्रकारास बंदी घालीत आहे. 


अधिसुचना मु.पो. कायदा, ९१५१ चे कलम ३७(१) 
१ शस्त्र तसेच तलवार, भाला, चाकू, लाठी व इतर वस्तुमूळे जीवीत 
हानी होवू शकते असे शस्त्र. 











२ विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे. 





३ दगड, विटा, इ. क्षेपणास्त्राचा वापर करणे (गोळा करणे), 





४ माणसाच्या/जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास, पुतळ्याचे प्रदर्शन 
करण्यास. 

५ जाहीररित्या ओरडणे, गाणे संगीत वाजविणे, बिभीस्त चाळे करणे, 
अंगविक्षेप करणे. चित्र विचीत्र कृती करणे, बदनामीकारक बोलणे, 
छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे. 

अधिसुचना मु.पो. कायदा, १९५१ चे कलम ३७(३) 


कोणत्याही मानवी मेळाव्यास, मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजीत 
करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी, धोका होण्याची शक्‍यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे. 








२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२० /अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम (१) अन्वये जारी केलेल्या मुं. 
पो.का.च्या कलम ३७ (२) अन्वये जारी केलेला आदेश दिनांक १ 
सप्टेंबर २०२० चे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० चे 
२४.०० वा. पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून 
ग्रामीण भागात लागू राहील. 


उपरोक्त कलम ३७ (१) अन्वये जारी केलेल्या अधिसुचनाचे 
उल्लंघनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल. तसेच कलम ३७ (१) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 
उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशीर कारवाई करीता मुंबई 
पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम (३) अन्वये करण्यात येईल. 
उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, लग्न, 
नाटक, तमाशे, धार्मिक शासकीय कार्यक्रम, आठवडी बाजार यांना लागू 
होणार नाही. अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका/कोणत्याही 
रस्ता/ओळी मधून काढण्याकरीता कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका-यांची 
लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 














माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० रोजी 
जारी केले. 


अमरावती : डॉ. नितीन व्यवहारे, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२०. अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
अमरावती. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७६२. 
उपआयुक्त (सुतगि) , वस्त्रोद्योग, यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०चे कलम २१ (अ) 
अन्वये सुनावणी नोटिस 

क्रमांक कार्या-६(४)-सूतगि-नोटिस-२४३३--२०२०.--- 

ज्याअर्थी, राधाई मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या. भंडारज, 
ता. अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा अमरावती गिरणीची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे तरतुदीनूसार दिनांक २४-०१-२०१७ रोजी 
झालेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एटिआय/पीआरजी (अ)डीटी-०८ 
असा आहे. 

आणि त्याअर्थी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
२१ (अ) व १८ (क) मधील तरतुदीनूसार सूतगिरणी नोंदणी रद्द 
करण्यासंदर्भात आपल्या काही हरकती असल्यास आयुक्तालय, वस्त्रोद्योग, 








महाराष्ट्र राज्य, जुने सचिवालय इमारत, सिव्हील लाईन्स, नागपूर येथे 
दिनांक १०-८-२०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजता समक्ष उपस्थित 
राहून मांडाव्यात. सदर दिवशी आपण अपस्थित न राहिल्यास, सूतगिरणीची 
नोंदणी रद्द करणेबाबत तसेच २१ (अ) (२) अन्वये शासकीय 
अभिहस्तांकितीची नेमणूक करणे व तदनंतर त्यांनी अ. क्र. २१ (अ) (३) 
अन्वये पुढील कार्यवाही करणेबाबत आपले काही म्हणणे नाही असे 








गृहीत धरुन पुढील कायदेशीर/ वैधानिक कार्यवाही करण्यात येईल 
याची नोंद घ्यावी. 
(अवाच्य), 
उपआयुक्त (सुतगि), 
वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, 


नागपूर : 
दिनांक २३ जुलै २०२०. 
नागपूर. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७६३. 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) 
व नियम १०७ अन्वये आदेश 


क्रमांक वसुली-व.अ.प्र-कलम-१५६-अधि. प्रदान-२८१९-२०२०.-- 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींचा वापर करुन मी एम. ए. 
कृपलानी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये 
श्री. ज्ञानेश्‍वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. जळगाव जामोद र. नं. 
१०५२, ता. जळगाव जा., जि. बुलडाणा या संस्थेचा खालील अनुसूचीत 
नमूद अधिकारास त्यांच्या नांवापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसूल करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार. खालील अटीस अधिन राहून दिनांक 
१ एप्रिल २०२० ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान 
करीत आहे.-- 

















अनुसूची 
अ.क्र. अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची कार्य- 
केलेल्या अधिका- केलेल्या व्याप्ती क्षेत्र 
-यांचे नांव अधिका-याचा 
हुद्दा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१. श्री. भाऊराव विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
नारायणराव व विक्री व विक्री जिल्हापुरते 
देशमुख अधिकारी अधिकारी 


(१) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा, 








नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास 
सदरचे प्रदान कलेले अधिकार तत्काळ काढन घेण्यात येतील. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२० /अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ २१ 





(२) सदर अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील. 








(३) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३"” 
“अ-४” व “ब “कर्ज वसुलीची महिती या कार्यालयास सादर करावी. 





(४) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा 





सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिका-यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 





(५) आपण वसुल केलेला संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल 
केलेल्या महिन्यातच चलानने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल 
केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेल्या भरणा या 
बाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ- 
१", “ अ-२”, “ अ-३", “ अ-४” मध्ये ठेवावी. 








(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ 
दि. बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या 
अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 











(७) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान 
केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार आपणास प्रदान करण्यात येणार नाही. 








(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१/१५-स, 
दिनांक २३-११-२००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 





(९) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महारष्ट्र शासन नियुक्त' 
किंवा “सिव्हील कोर्ट”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकारी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे 
नियम १०७ अन्वये असे लिहावे. 

(१०) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर 
वसुली अधिकारी -------- सहकारी बँक/पतसंस्था---- असा 
फलक नावता येऊ शकेल. 





(११) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 





जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थपनेवार काम 
करीत आहे. 
पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारतुन कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 








त्या आस्थापनेवारील आहरण व संवितरण अधिकारी/ 





अ.-एक-६ (१६७४). 





(१२) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र 
रक्‍कम व सरचार्ज रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 





(१३) नुतनीकरणचा प्रस्ताव मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, म. रा. पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था / 
सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, 
दि. ३१-१०-२०१८ मध्ये दिलेल्या सुचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात 
यावा. 





(१४) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातुन किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडुन तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण मान्यता प्राप्त संस्थेकडुन प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील, 
अन्यथा सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल यांची नोंद 
घ्यावी. 





एम. ए. कृपलानी, 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, बुलडाणा. 


बुलडाणा : 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७६४. 
क्र. जिउठनिबु-वि.-३-परिवर्तन सुशि बेरो.सेवा संस्था-अधि.सु-३०१८- 
२०२० .-- 





मी, आर. एल. राठोड, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा 
मुख्यप्रवर्तक, परिवर्तन सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सह. संस्था, म. बुलडाणा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील सन १९६१ 





चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ (१) नुसार नोंदणी क्रमांक 
बियुडी-(बियुडी)जीएनएल-(एस)-१०९-२०२०-२१, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

सदर अधिनियमाच्या अन्वये कलम १२ (२) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७६५. 


क्र. जिउठनिबु-वि.-३-समर्पण-सुशि बेरो.सेवा संस्था-अधि.सु-३०१९-२०२० - 





मी. आर. एल. राठोड, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा 
मुख्यप्रवर्तक, समर्पण सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सह. संस्था, म. बुलडाणा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील सन १९६१ 





चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ (१) नुसार नोंदणी क्रमांक 
बियुडी-(बियुडी)जीएनएल(एस)-११०-२०२०-२१, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर अधिनियमाच्या अन्वये कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२० /अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 








संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


आर. एल. राठोड, 
बुलडाणा : जिल्हा उपनिबंधक, 


दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२०. सहकारी संस्था, बुलडाणा. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७६६. 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून 

वाचा:- 

१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९(ब) 
व १९६१ चे नियम १८(१). 

२. या कार्यालयाचे अवसायनाचा अंतिम आदेश क्र. उपनिअम-नियमन- 
क-१०२-अंतीम आदेश-७२६-२०१९, दिनांक ३०-३-२०१९. 

३. अवसायक, समर नागरीक सेवा सहकारी संस्था मर्या, अमरावती, 
र.नं. ७१२ यांचा संस्था पुनर्रचनेचा दिनांक १७-०६-२० चा अर्ज. 

४. या कार्यालयाचे संस्थेच्या पुनर्णिवना संबंधीचा मसुदा आदेश क्र. 
उपनिअम-अवसायन-समर नागरीक सेवा संस्था-पुर्न.ज.-मसुदा आदेश- 
८६६-२०२०, दिनांक ०९-०७-२०२०. 

५. संस्थेचा मसुदा आदेशावरील आक्षेप संबंधिचा अवसायकाचा दिनांक 
११-०८-२०२० चा अहवाल. 











महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ (ब) 
अंतर्गत आदेश 





क्रमांक उपनिअम-अवसायन-समर नागरीक सेवा संस्था-पुनर्जीवन- 
आदेश-१२३८-२०२०.-- 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ (ब) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १८ (१) आणि 
महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे आदेश क्र.सी.एस.एल- 
१४९३-११६२-सी.आर-४७-१५ सी, दिनांक ०७-८-१९९३ अन्वये मला 
प्राप्त अधिकारानुसार मी, रा. वि. भुयार, उपनिबंधक,सहकारी संस्था, 
अमरावती याट्ठारे समर नागरीक सेवा सहकारी संस्था मर्या, अमरावती, 
र.नं. ७१२ या संस्थेचा पुनर्जीवना संबंधीचा आदेश पारित करीत आहे. 








१. या कार्यालयाचे वाचा क्र. ४ चा मसुदा आदेश कायम करण्यात 
येत आहे. संस्थेने मसुदा आदेशात नमूदप्रमाणे कार्यवाही करावी व तसा 
अहवाल कार्यालयास सादर करावा. 








२. सदरच्या आदेशाच्या तारखेपासून संस्थेची पुनर्रचना झाली आहे 
असे समजण्यात यावे. 

३. संस्थेचे नाव व नोंदणी क्रमांकामध्ये कोणताही बदल नाही. संस्थेचे 
नाव समर नागरीक सेवा सहकारी संस्था मर्या. अमरावती, र.नं. ७१२ 
ता. जि. अमरावती असे राहील. 


४. श्री. ए. एन. महल्ले, सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, अमरावती यांना 





कळविण्यात येते की, त्यांनी समर नागरीक सेवा सहकारी संस्था मर्या. 
अमरावती, र.नं. ७१२ संस्थेची १ महिन्याचे आत प्रथम सभा घेऊन 
हंगामी कार्यकारिणीची निवड करुन तसा अहवाल कार्यालयास सादर 
करावा. 





सदर आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह पारित करण्यात येत आहे. 





दिनांक २१ ऑगस्ट २०२०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७६७. 


क्र. उपनिअम-नोंदणी-अधिसुचना-१३३६-२०२० .- 








उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती, तालुका अमरावती, जिल्हा 
अमरावती यांचे द्वारे सूचित करण्यात येते की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 





महामंडळ कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था म. अमरावती, ता. जि. 
अमरावती, या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम ९ (१) अंतर्गत करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक ओटीआय-ओटीआय-एच.एस.जी-टी.सी.३२६-२०२०, दिनांक 
२ सप्टेंबर २०२० हा आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्मगीकरण “ 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे. 


रा. वि. भुयार, 
अमरावती : उपनिबंधक, 
दिनांक २ सप्टेंबर २०२०. सहकारी संस्था, अमरावती. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७६८. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून 
क्र. सनिवा-वि-१ नोंदणी सु. बे-८८५-२०२०.- 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वाशिम, ता.जि. वाशिम याद्वारे 
सुचित करतो की, महाराष्ट्र बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी 








संस्था म. वाशिम या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम ९ (१) अंतर्गत करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक डब्ल्यु. एस. एम.-( डब्ल्यु.एस.एम.) जी.एन.एल-(ओ)-१०७३- 
२०२० हा आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० चे नियम १० 
(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्व साधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण 
“say GI” आहे. 
(अवाच्य), 

वाशिम : सहायक निबंधक, 


दिनांक २० ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था, वाशिम. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


EDITOR: DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


